गंधेश्वर लघु प्रकल्प, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद 
मुख्य धरण व कालव्याच्या दुरूस्तीचे 
अंदाजपत्रकास विशेष दुरूस्ती अंतर्गत 
प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.४१२/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ फेब्रुवारी, २०२३ 
वाचा:- 
१. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे पत्र.जा.क्र. 
गोमपाविम/सिंचन-२/ विवसू कडा औरंगाबाद / धा -१८ / ९३५० दि. २१/१०/२०२२. 
२. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 
३. शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य(कामे), दि.२७/११/२०१८. 
४. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे) दि १/८/२०१९. 
५. शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे), दि.१६/९/२०२१. 
६. शासन परिपत्रक क्र-प्रमा २०१३/(७८५/१३)/ सिंव्य (कामे), दि १/१/२०१५. 
७. शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१६/(२७/२०१६)/लपा-२ दि. २६/५/२०१७. 


प्रस्तावना:- 
गंधेश्वर लघु प्रकल्प हा गण नदीवर गंधेश्वर गावाच्या पूर्वेस स्थित आहे. सदर प्रकल्पाला सन १९९६ मध्ये 

प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून हा प्रकल्प सन २००४ मध्ये पूर्ण झालेला आहे. प्रकल्पाचे पाणलोट क्षेत्र ४७.३१ 
चौ.कि.मी. एवढे आहे. प्रकल्पाच्या डाव्या तिरावर ५.५० कि.मी. कालव्याव्दारे ४८७ हेक्‍टर सिंचन निर्मिती संकल्पित 
आहे. प्रकल्पाचे पुर्ण जलाशय पातळीचा पाणीसाठा ४.५७५ द.ल.घ.मी. इतका असुन पुर्ण जलाशय पातळीचा नक्त 
साठा ३.०८५ द.ल.घ.मी. एवढा आहे,तर मृतसाठा हा ०.७७४ द.ल.घ.मी. इतका आहे. प्रकल्पाच्या सांडव्याची लांबी 
३२२ मी. असुन सांडव्याचा संकल्पित विसर्ग हे ८४०.९२ घ.मी./से. एवढा आहे. त्याचप्रमाणे प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्र हे 
११२.५० हेक्‍टर आहे. 

गंधेश्वर लघु प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्यावरील Aquaduct, CR gate, VRB, ७18 इ. बांधकामे नादुरुस्त 
असून ठीक ठिकाणी कालव्याचा भराव वाहून गेलेला आहे.मुख्य कालव्यावरील साखळी क्रमांक २३०० व साखळी 
क्रमांक ३८०० वरील Aquaduct ची तुटफुट झालेली असल्यामुळे Aquaduct च्या दोन्ही बाजूने पाणी वाहून जाऊन 
कालव्यातून पाणी पुढे जात नाही. त्यामुळे मुख्य कालवा व कालवा दुरुस्तीची मागणी केलेली आहे. 

मुख्य धरणावरील धरण माथ्यावरील मातीकाम व पिचिंग मोठया प्रमाणात बाधित झाले आहे.तसेच धरणाचा 
सांडवा भिंतीतून मोठया प्रमाणात पाणी गळती होत आहे. 

या पार्श्वभूमीवर धरण सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून मुख्य धरणाची दुरूस्ती व सिंचन क्षेत्रात वाढ होण्याच्या 
दृष्टीने कालव्याची दुरूस्ती करणेच्या अनुषंगाने गंधेश्वर लघु प्रकल्प ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद प्रकल्पाच्या मुख्य 
धरण व कालव्याच्या कामांचे अंदाजपत्रकास विशेष दुरूस्ती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याप्रमाणे शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत गंधेश्वर लघु प्रकल्प ता कन्नड, जि. 
औरंगाबाद प्रकल्पाच्या मुख्य धरण व कालव्याच्या दुरूस्तीचे अंदाजपत्रकास विशेष दुरूस्ती अंतर्गत 
रू.१,१०,१४,१०९ /- (रू. एक कोटी दहा लक्ष चौदा हजार एकशे नऊ फक्त) एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास खालील 
अटींच्या अधिन राहून सोबतच्या प्रपत्रानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.४१२/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


१) तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया , कामाचे नियोजन व पूर्णत्व , प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत खर्च 
करणे इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


२) प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा पूर्ण 
वापर करुन बचत साधावी. 
३) सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. 
४) सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांतर्गत पाणी वापर संस्था स्थापित करुन 
लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करणेची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रीय अधिका-याची राहील. 
प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०२ लहान पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०- 
सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती / विस्तार व सुधारणा 
कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अंशदान (००)(१४ गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग 
भांडवली अंशदान (मराठवाडा विभाग) (कार्यक्रम) (४७०२ ७४४३) (योजनांतर्गत) ५४ गुंतवणुका या लेखाशिर्षा खाली 
टाकुन मंजुर अनुदानातुन भागवावा. 
या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता Rew (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये क्र. ३५ 
सन 2022-23 मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०३१६५५२९८७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, NAMITA Bee St MTA a EE 
GAURAV BASER ल्य 
(न. गौ. TAR) 
शासनाचे उप सचिव 
सोबत :- सहपत्र 
प्रत:- 


१ मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

५) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

६) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

८) WA SoReal यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

९) अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

qo) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
११) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

१२) महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 

१३) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.४१२/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


१४) मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक ,लाभक्षेत्र विकास ,जळसंपदा विभाग ,औरंगाबाद 
१५) आंतर वित्त सल़ागार व सहसचिव,जळलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१६) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 

१७) कार्यकारी अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे विभाग , औरंगाबाद 

१८) सिं.व्य.(कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.४१२/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.४१२/२०२२)/ सिंव्य (कामे), 
दि. ०३/०२/२०२३ चे सहपत्र 


Sr.No. Description of Item Amount in ( Rs. ) 
Q C - Works (excluding Royalty) 8015220 
2 Royalty 1475997 
3 1 % Insurance 80152 
¥ 18 % GST 1442740 
Total Rs. 1,10,14,109 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 
N A M | TA DN: CN = NAMITA GAURAV BASER, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


GAURAV BASER besduaces beranmuenr 


Date: 2023.02.03 17:00:26 +05'30' 


(न. गौ. बसेर) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


